प्रादेशिक मनोरुग्णालय, ठाणे येथील 
१३४ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः BIS २०१८/प्रक्र-१०६/आरोग्य ३(अ) 
गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत, १० वा मजला, ए विंग, 
एल.टी.मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: ०४ एप्रिळ,२०१८. 


वाचा :- 

१) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांकः अपदे २०१७/प्र.क्र.१४४/आरोग्य-३ अ, 

दि.२४.१.२०१८. 
२) सहसंचालक, (मा.आ., मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/माआ/ टे-१/न.क्र.१५६/अस्थाई पदे - 
७३४-३५/१८ , दि.०४.०४.२०१८. 

३) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः पदनि २०१६/प्रक्र-८/१६/आ.पु.क, दि.०५.०३.२०१८. 
शासन निर्णय:- 

संदर्भाधिन क्र.१ येथील शासननिर्णय क्र.अपदे २०१७/प्र.क्र.१४४/आरोग्य-३ अ, दि.२४.१.२०१८ 
अन्वये प्रादेशिक मनोरुग्णालय, ठाणे येथील एकुण १३४ अस्थायी पदे चालू ठेवण्यास दि.१.१.२०१८ ते 
दि.२८.२.२०१८ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. 

संदर्भाधीन क्र.२ येथील प्रस्तावास अनुसरुन सदर पदांना दि.१.०३.२०१८ ते दि.३०.९.२०१८ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. सदर १३४ अस्थायी पदाना 
शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दिनांक ५.३.२०१८ Helles अटींच्या 
अधीन राहून या शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१.०३.२०१८ ते दिनांक ३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 

सदर पदांवरील खर्च खाली दर्शविण्यात आलेल्या लेखाशिर्षातून खर्ची टाकण्यात यावा आणि 
हा खर्च सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागवण्यात यावा. 

मागणी क्रमांक आर१- 

२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०१ - नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा 

११०- रुग्णालये व दवाखाने (०५) (०१) मनोरुग्णालय 

(२२१००२१७) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्रक्र-१०६/आरोग्य ३(आ) 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दिनांक 
०५/०३/२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४० 39920904499 असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajendra Shamraoji 


e 
Rajendra ss 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


ee 
S h a mM fa O | 2.5.4.20=ed4c738df60ac2ac776b9e2481f77 
ad50aba9dc28bb31a482e03c7ee7 b6f64d8, 
serialNumber=7caa550613a8c4cb7c59336 
8faa24e20d6f8985f5 101 18e6fc1af8b04a44 


Ka U rt e 3ee8, cn=Rajendra Shamraoji Kaurte 


Date: 2018.04.04 18:53:27 +05'30' 


(रा.शा.कौरते) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण अभियान, मुंबई. 
संचाळक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, (मानसिक आरोग्य), मुंबई 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, ठाणे 


. अधिक्षक, प्रादेशिक मनोरुग्णालय, ठाणे 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व लेखापरिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
९. 


वित्त विभाग (व्यय १३)/वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई 


१०.अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (सेवा-२, सेवा-३, सेवा-५, अर्थसंकल्प), सार्वजनिक 


आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


११.निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र 
प्रादेशिक मनोरुग्णालय, ठाणे येथील १३४ अस्थाई पदे दि.१.३.२०१८ ते ३०.९.२०१८ पर्यंत पुढे चालू ठेवणेबाबत. 


अ. | पदनिर्मितीचा शासन निर्णय, क्रमांक व पदनाम पद वेतनश्रेणी ज्या झासकीय आदेशान्वये लेखाशिर्ष 
क्र दिनांक संख्या पदे चाळू ठेवली त्याचा 
क्रमांक व दिनांक 
| क्र.एचएसपी १०८६/१४०४/ सीआर । मनोविकृती चिकित्सक, गि १५६००-३९१०० | सार्वजनिक आरोग्य विभाग मागणी क्रमांक आर-१ 
१०८/आ-३, दि.२२.७.८७ वर्ग-१ शासन निर्णय क्र.अस्थायी २२१० - वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक 
2 | क्र.एचएसटी १०८३/५५०४/ पीएच-३, | वैद्यकीय अधिकारी, ४ | १५६००-३९१०० | २०१७/ प्र.क्र.१४४/ य 
दि.२२.५.८४ वर्ग-२ ग्रेड पे ५४०० आरोग्य-३अ, ०१ - नागरी आरोग्य सेवा व विषम 
३ | शा.नि.क्र.पदआ २००७/ मनोविकृती परिचारीका ५ | ९३००-३४८०० | दि.२४.१.२०१८ rate 
8 | प्र.क्र.११७/सेवा-१, दि.६.८.२००७ परिसेविका 8 | ९३००-३४८०० ११० - रुग्णालये व दवाखाने 
५ | सीआरई १६९०/प्र.क्र.१२३/आ-३, व्यवसाय उपचार तज्ञ ae ९३००-३४८०० ०५) (०१) - मनोरुग्णालये 
दि.३०.३.९१ (व्यवसायोपचारक) ग्रेड पे ४३०० २२१० ०२१७) 
६ | शा.नि.क्र.पदआ २००७/ प्र.क्र.११७/ । व्यवसाय उपचार तज्ञ षि ९३००-३४८०० 
सेवा-१, दि.६.८.२००७ ग्रेड पे ४३०० 
७ मनोविकृती सामाजिक २ | ९३००-३४८०० 
कार्यकर्ता ग्रेड पे ४३०० 
८ अधिपरिचारिका १८ | ९३००-३४८०० 
९ | क्र.एचएसटी १०८३/५५०४/ पीएच-३, | औषध निर्माता (मिश्रक) he 4200-20200 
दि.२२.५.८४ ग्रेड पे २८०० 
le ० | एमएचटी १०८६/ 892/ सीआर- वरिष्ठ लिपीक षि ५२००-२०२०० 
२३/आ-३, दि.२४.७.८७ ग्रेड पे २४०० 
| १ | क्र.एचएसटी १०८३/५५०४/ पीएच-३, | कनिष्ठ लिपीक णि ५२००-२०२०० 
दि.२२.५.८४ ग्रेड पे १९०० 
१२ | शा.नि.क्र.पदआ २००७/ प्र.क्र.११७/ | कनिष्ठ लिपीक 3 | ५२००-२०२०० 


सेवा-१, दि.६.८.२००७ 


ग्रेड पे १९०० 


१३ | माआस १०९२/ सीआर २५५/आ-३, । वाहन चालक षि ५२००-२०२०० 
दि.४.८.९४ 
१४ | शा.नि.क्र.पदआ २००७/ प्र.क्र.११७/ । प्रथमश्रेणी पुरुष परिचर | ६ । ५२००-२०२००  । सार्वजनिक आरोग्य विभाग मागणी क्रमांक आर-१ 
सेवा-१, दि.६.८.२००७ ग्रेड पे १८०० शासन निर्णय क्र.अस्थायी २२१० - वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक 
१५ प्रथमश्रेणी स्त्री परिचर ५ | ५२००-२०२०० | २०१७/ प्र.क्र.१४४/ य 
ग्रेड पे १८०० आरोग्य-३अ, ०१ - नागरी आरोग्य सेवा व विषम 
१६ प्रथमश्रेणी स्त्री परिचर Yo | ४४४०-७४४० — | दि.२४.१.२०१८ चिवि 
ग्रेड पे १६०० ११० - रुग्णालये व दवाखाने 
१७ र्री परिचर 32. | ४४४०-७४४० ०५) (०१) - मनोरुग्णालये 
ग्रेड पे १६०० (२२१० ०२१७) 
१८ | एमएमएस ३८६३/६०२९४ (ए), स्वयंपाकी ७. | ४४४०-७४४० 
दि.१८.११.६३ ग्रेड पे १६०० 
१९ | एचएसपी १०८८/२/ सीआर १६९/आ- | शिपाई a ४४४०-७४४० 
३, दि.६.१२.८९ ग्रेड पे १३०० 
एकूण १३४ 


